करोना विषाणु प्रसारास प्रतिबंधात्मक उपाय 
म्हणून घोषित केलेल्या लॉकडाऊँनच्या 
कालावधीत शासकीय कार्यालयातील दिव्यांग 
अधिकारी/कर्मचारी यांना उपस्थितीत सुट 
देणेबाबत.. 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक: दिव्यांग-२०२०/अंनै.सं.०७/सा.प्र.वि./दि.क.२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: - २५ सप्टेंबर, २०२०. 


वाचा: १) शासन निर्णय, क्रमांक: सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक २१ एप्रिल, २०२०. 

२) शासन निर्णय, क्रमांक: सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ११ जुन, २०२० 
प्रस्तावना:- 

सद्यस्थितीत संपुर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासकीय 
कार्यालयांमध्ये रोटेशन पध्दतीने दैनंदिन उपस्थिती काही टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेपर्यंत ठेवण्याच्या सूचना 
सामान्य प्रशासन विभागाने या अगोदरच निर्गमित केलेल्या आहेत. तथापि ज्या कार्यालयामध्ये १०० 
टक्के उपस्थिती ठेवण्यात आली आहे. त्या कार्यालयांमध्ये सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा सुरळीत 
होईपर्यंत दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांना शासकीय कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासुन सुट 
मिळण्याबाबत बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक:- 

सद्यस्थितीत संपुर्ण महाराष्ट्रात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता शासकीय 
कार्यालयामध्ये रोटेशन पध्दतीने दैनंदिन उपस्थिती काही टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेपर्यंत ठेवण्याच्या सूचना 
सामान्य प्रशासन विभागाने या अगोदरच निर्गमित केलेल्या आहेत. तथापि ज्या कार्यालयामध्ये १०० 
टक्के उपस्थिती अनिवार्य ठेवण्यात आली आहे, अशा कार्यालयामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीची सुविधा 
सुरळीत होईपर्यंत दिव्यांग अधिकारी/कर्मचारी यांना उपस्थित राहण्यापासुन सुट देण्यात येत आहे. 
तथापि या सुटीमुळे कार्यालयीन कामकाजावर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची दक्षता संबंधीत 
विभाग/आस्थापना घेतील. 

सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = =www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतीक क्रमांक २०२००९२८१३२०३०६४२२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
SANJAY GIRIDHAR ey 
(सं.गि.पाटील) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे खाजगी सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांकः दिव्यांग-२०२०/अंनै.सं.०७/सा.प्र.वि./दि.क.२ 


२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

३. मा. उपमुख्यमंत्री, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मंत्री (सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (सा.न्या) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

मा. मुख्य सचिव यांचे यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

निवड नस्ती, दिव्यांग कल्याण-२. 


one ७ © 


पृष्ठ २ पैकी 2 


